RNI No. MAHBIL /2009/35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष ९, अंक ४] बुधवार, जानेवारी १९, २०२३/पौष २९, शके ९९४४ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६.- यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९, कवि पृष्ठे 
कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्‍बविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, १-६ 


२०१६ या अधिनियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम 


दिनांक १० जानेबारी २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र ब्िधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


सतिश वाघोले, 
प्रभारी सचिब (बिधि विधान), 
महाराष्ट्र शासन, 
बिधि ब न्याय विभाग. 


सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६. 


(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक १९ जानेवारी २०२३ 
रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) 


यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९, कवि कुलगुरू कालिदास 
संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ या अधिनियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 


१९८९ चा आणि ज्याअथी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, यशबंतराब चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ 


१९९७ ‘ अधिनियम, १९८९, Bia कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७ आणि 
महा. ३३. महाराष्ट्र सार्बजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०९६ या अधिनियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 


२०१७ की राज्यपालांनी तात्काळ कार्यबाही करणे जीमुळे आबश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
महा. ६. 


(१) 


भाग चार-६--१९ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२३/पौष २९, शके १९४४ 


खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी यशवंतराब चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त २०२२ चा 

कालिदास हा महा. 
विद्यापीठ, कनि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्बजनिक विद्यापीठ ध्या. १३ 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, हा प्रख्यापित केला होता ; 


आणि ज्याअथी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य निधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; 
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-- 


प्रकरण एक 
प्रारंभिक. 
संक्षिप्त नाब व १. (१९) या अधिनियमास, यशवंतराब चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, alr कुलगुरू कालिदास 
प्रारंभ. संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्बजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, असे 


म्हणावे. 
(२) तो, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 


प्रकरण दोन 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९ याची सुधारणा. 
सन १९८९ चा २. SMARTS चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९ (यात, याप्रकरणात, यापुढे ज्याचा १९८९ चा 
महाराष्ट्र निर्देश, “ मुक्‍त fame अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम Yo मध्ये,-- या 
अधिनियम क्रमांक (१) पोट (2) मधील 
२० याच्या कलम १) पोट-कलम (९१) मधोल,-- 
१० ची सुधारणा. (क) खंड (क) मध्ये, 


(एक) “ एक समिती ” या मजकुराऐबजी, “ एक शोध-नि-निवड समिती” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) उप-खंड (एक) ऐबजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येईल :--- 

“ (एक) कुलपतीने नामनिर्देशत केलेला सदस्य, जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 
किख्यात व्यक्ती असेल आणि जो एकतर, शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 
बिद्वान व्यक्‍ती किंबा पद्य पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती असेल ,” ; 


(तीन) उप-खंड (तीन) नंतर, पुढील उप-खंड समाविष्ट करण्यात येईल :--- 
“ (चार) fama अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला 
सदस्य ;” ; 
(ख) खंड (ग) ऐबजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-- 


“ (ग) समितीबर नामनिर्देशत केलेले सदस्य, अशा व्यक्‍ती असतील को ज्या, 
विद्यापीठाशी किंबा किद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंबा कोणत्याही मान्यताप्राप्त 
परिसंस्थेशी कोणत्याही रीतीने संबंधत असणार नाहीत ;” ; 


(ग) खंड (घ) मधील, “ तीन ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 


(२) पोट-कलम (2a) मधील,-- 


(क) खंड (क) ऐबजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :-- 
“ (क) उच्चस्तरिय क्षमता, सचोटी, नैतिकता ब संस्थात्मक बांधिलकी असलेली 
व्यक्ती असेल ; 

(क-१) कोणत्याही किद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वर्षांचा अनुभव 
असलेला किंबा शैक्षणिक नेतृत्त्व सिद्ध केल्याच्या पुराव्यासह लौकिकप्राप्त संशोधन 
किंबा शैक्षणिक प्रशासकोय संघटनेतील दहा वर्षांचा अनुभब असलेला बिख्यात 
शिक्षणतज्ज्ञ असेल ;” ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२३/पौष २९, शके १९४४ 


(ख) खंड (घ) मधील, “ शैक्षणिक अर्हता ” या मजकुराऐबजी, “ अतिरिक्‍त शैक्षणिक 
अर्हता ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(३) पोट-कलम (श्फ) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ (शग) जर कुलपतीने निवड केलेली व्यक्‍ती, कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत नसेल 
तर, कुलपतीस, नामिकेतील उर्वरित व्यक्‍तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्‍तीची निवड करता येईल किंवा 
त्यास, एकतर त्याच समितीकडून किंबा या प्रयोजनासाठी नबीन समिती घटित केल्यानंतर, अशा 
नवीन समितीकडून, नवीन नामिकेची मागणी करता येईल .”. 


३. मुक्‍त विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १०अ ऐबजी, पुढील कलम दाखल करण्यात 


येईल :-- 


सन १९८९ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
२० याच्या कलम 
१०अ याऐवजी 
नबीन कलम 
दाखल करणे. 


“ १०अ. प्र-कुलगुरू म्हणून एखाद्या व्यक्‍तीची व्यवस्थापन मंडळाकडे शिफारस करणे हा, 
कुलगुरूचा विशेषाधिकार असेल. व्यवस्थापन मंडळ, कुलगुरूच्या शिफारशीवरून, विद्यापीठासाठी 
प्रशकुलगुरूंची नियुक्‍ती करील. प्र-कुलगुरूची नियुक्‍ती, परिनियमांद्रारे ब्िहित करण्यात येईल, अशा 
मुदतीसाठी ब अशा वित्तलब्धीबर आणि सेवेच्या इतर शतींबर करण्यात येईल आणि तो, बिहित करण्यात 
येईल अशा अधिकारांचा बापर करील ब अशी कामे पार पाडील.”. 


प्रकरण तीन 


कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७ याची सुधारणा. 


१९९७ चा 


४. ककि कुलगुरू कालिदास संस्कृत निश्‍बविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७ (यात, 


महा. ३३. याप्रकरणात, यापुढे ज्याचा निर्देश, “ संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या 
कलम १२ मध्ये,-- 


भाग चार-६--२ 


(१) पोट-कलम (१) मधील,-- 
(क) खंड (क) मध्ये, 


(एक) “ एक समिती ” या मजकुराऐबजी, “ एक शोध-नि-निवड समिती ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) उप-खंड (एक) ऐबजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येईल :-- 
“ (एक) कुलाधिपतीने नामनिर्देश केलेला सदस्य, जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 


किख्यात व्यक्‍ती असेल आणि जो एकतर, शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 
बिद्वान व्यक्‍ती किंबा पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती असेल ;”; 


(तीन) उप-खंड (तीन) नंतर, पुढील उप-खंड समाविष्ट करण्यात येईल :--- 
“ (चार) foams अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला 
सद्स्य ; ” ; 
(ख) खंड (ग) ऐबजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-- 


“< (ग) समितीबर नामनिर्देशत केलेले सदस्य, अशा व्यक्ती असतील को ज्या, विद्यापीठाशी 
किंबा विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंबा कोणत्याही मान्यताप्राप्त परिसंस्थेशी 
कोणत्याही रीतीने संबंधत असणार नाहीत ; ” ; 


(ग) खंड (घ) मधील, “ तीन ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 


प्रशकुलगुरू. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
३३ याच्या कलम 
१२ ची सुधारणा. 


% महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२३/पौष २९, शके १९४४ 


(२) पोट-कलम (३क) मधील,--- 


(क) खंड (क) Vash, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :--- 
“< (क) उच्च स्तरीय क्षमता, सचोटी, नैतिकता ब संस्थात्मक बांधिलकी असलेली व्यक्‍ती 
असेल; 


(क-१) कोणत्याही बिद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वर्षांचा अनुभज असलेला 
किंबा शैक्षणिक नेतृत्व सिद्ध केल्याच्या पुराव्यासह लोकिकप्राप्त संशोधन किंबा शेक्षणिक 
प्रशासकीय संघटनेतील दहा वर्षांचा अनुभब असलेला किख्यात शिक्षणतज्ज्ञ असेल ;”; 


(ख) खंड (घ) मधील, “ शैक्षणिक अर्हता ” या मजकुराऐवजी, “ अतिरिक्‍त 
शैक्षणिक अर्हता ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(३) पोट-कलम (४) मधील,-- 


(क) विद्यमान परंतुकापूर्बी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ परंतु, जर कुलाधिपतीने निबड केलेली व्यक्‍ती, कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत 
नसेल तर, कुलाधिपतीस, नामिकेतील उर्वरित व्यक्‍तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्‍तीची निवड 
करता येईल किंबा त्यास, एकतर त्याच समितीकडून किंबा या प्रयोजनासाठी नबीन समिती 


घटित केल्यानंतर, अशा नबीन समितीकडून, नवीन नामिकेची मागणी करता येईल : ” ; 


(ख) विद्यमान परंतुकामधील, “ परंतु ” या मजकुराऐवजी, “ परंतु आणखी असे कौ, ” हा 


मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


सन १९९७ चा ५. संस्कृत बिश्‍वविद्यालय विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १३ मधील, पोट-कलम (१) ऐबजी, पुढील 
महाराष्ट्र अधिनियम पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :-- 
क्रमांक ३३ याच्या 
कलम १३ ची “- (१) सम-कुलगुरू म्हणून एखाद्या व्यक्‍तीची व्यवस्थापन परिषदेकडे शिफारस करणे हा, कुलगुरूचा 
सुधारणा. निशेषाधिकार असेल. व्यवस्थापन परिषद, कुलगुरूच्या शिफारशीवरून, विद्यापीठासाठी सम-कुलगुरूची 
नियुक्‍ती करील.”. 
प्रकरण चार 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१९६ याची सुधारणा. 
सन २०१९७ चा ६. महाराष्ट्र सार्बजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (यात, याप्रकरणात, यापुढे ज्याचा निर्देश, २०१७ चा 
महा. ६. 
महाराष्ट्र अधिनियम “< सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम १९ मध्ये,-- 
क्रमांक ६ याच्या 
कलम १९ ची (१) पोट- कलम (३) मधील,-- 
सुधारणा. 


(क) खंड (क) मध्ये,-- 


(एक) “ एक समिती ” या मजकुराऐबजी, “ एक शोध-नि-निवड समिती ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) उप-खंड (एक) ऐबजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येईल :-- 


“ (एक) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य, जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 
किख्यात व्यक्ती असेल आणि जो एकतर, शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 
बिद्वान व्यक्‍ती किंबा पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती असेल ;” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९१, २०२३/पौष २९, शके १९४४ ण 
(तीन) उप-खंड (तीन) नंतर, पुढील उप-खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ (चार) frais अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशत केलेला 
सदस्य; ”; 


(ख) खंड (ग) ऐबजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-- 


“< (ग) समितीबर नामनिर्देशत केलेले सदस्य, अशा व्यक्‍ती असतील को ज्या, संबंधित 
विद्यापीठाशी किंबा त्या विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंबा कोणत्याही मान्यताप्राप्त 
परिसंस्थेशी कोणत्याही रीतीने संबंधित असणार नाहीत ;'; 


(ग) खंड (घ) मधील, “ तीन ” हा मजकूर बगळण्यात येईल ; 


(घ) खंड (च) मधील,-- 


(एक) उप-खंड (एक) ऐबजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येतील :--- 


“ (एक) उच्च स्तरीय क्षमता, सचोटी, नैतिकता ब संस्थात्मक बांधिलकी 
असलेली व्यक्ती असेल ; 


(एक-क) कोणत्याही विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वर्षांचा अनुभव 
असलेला किंबा शैक्षणिक नेतृत्व सिद्ध केल्याच्या पुराव्यासह लोकिकप्राप्त संशोधन 
किंबा शैक्षणिक प्रशासकीय संघटनेतील दहा वर्षांचा अनुभब असलेला किख्यात शिक्षणतज्ज्ञ 
असेल. ” ; 


99 


(दोन) उप-खंड (चार) मधील, “ शैक्षणिक अर्हता 
“- अतिरिक्‍त शैक्षणिक अर्हता ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


या मजकुराऐबजी, 


(२) पोट-कलम (४) मधील,-- 


(क) विद्यमान परंतुकापूर्बी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ परंतु, जर कुलपतीने निवड केलेली व्यक्‍ती, कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत 
नसेल तर, कुलपतीस, नामिकेतीने उर्वरित व्यक्‍तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्‍तीची निबड करता 
येईल किंबा त्यास, एकतर त्याच समितीकडून किंबा या प्रयोजनासाठी नबीन समिती घटित 
केल्यानंतर, अशा नबीन समितीकडून, नबीन नामिकेची मागणी करता येईल : ” ; 


(ख) विद्यमान परंतुकामधील, “ परंतु, ” या मजकुराऐवजी, “ परंतु आणखी असे की, ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


७. सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये, पोट-कलम (६) ऐबजी, पुढील पोट-कलम सन २०१७ चा 
दाखल करण्यात येईल :-— महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
६ याच्या कलम 


“< (६) प्र-कुलगुरू म्हणून एखाद्या व्यक्‍तीची व्यवस्थापन परिषदेकडे शिफारस करणे हा, कुलगुरूचा 
TAROT असेल. व्यबस्थापन परिषद, कुलगुरुच्या शिफारशीबरून, विद्यापीठासाठी प्र-कुलगुरूची नियुक्‍ती 


१३ ची सुधारणा. 
ae. 
८. सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १०९ मध्ये,-- सन २०१९७ चा 
. . परंतुकाऐबजी महाराष्ट्र 
पोट ळा छछ दुसऱ्या प ऐवज पुढील परंतुक करण्यात , 
en (१) पोट-कलम (३) मधील, खंड (छ) नंतर, दुसऱ्या बजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात अधिनियम क्रमांक 
ईल :--- ६ याच्या कलम 


द्द 


परंतु आणखी असे की, २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी, उच्च शिक्षणाचे नबीन १९९ चौ सुधारणा. 
महाकिद्यालय किंबा परिसंस्था सुरू करण्यासाठी इरादा पत्र मागवण्यासाठी अर्ज करण्याचे, अधिष्ठाता 
मंडळाकडून अर्जाची छाननी करण्याचे ब राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आणि राज्य शासनाकडून 
इरादा पत्र देण्याचे दिनांक बाढविण्याच्या दृष्टीने, खाली दिलेल्या तक्त्याच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२३/पौष २९, शके १९४४ 


केल्याप्रमाणे, पोट-कलम (३) च्या खंड (क), (ग) ब (घ) मध्ये निदिष्ट केलेले दिबस किंबा दिनांक 
हे, उक्त तक्त्याच्या स्तंभ (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे दिबस किंबा दिनांक म्हणून बाचण्यात 


येतील :-- 
तक्ता 
खंड विद्यमान तरतुदीमध्ये तरतूद केलेले २०२३-२४ या शैक्षणिक 
दिवस किंबा दिनांक बर्षासाठी तरतूद केलेले 
दिवस किंबा दिनांक 
(१) (२) (३) 
(क) ज्यावर्षी इरादा पत्र मागवले असेल त्या वर्षाच्या अगोदरच्या वर्षाच्या १५ जानेवारी २०२३ 
सप्टेंबर महिन्याच्या शेबटच्या दिवसापूर्वी. रोजी किंबा त्यापूबी. 
(ग) ज्याब्षी असा अर्ज विद्यापीठाला प्राप्त झाला असेल त्या वर्षाच्या २८ फेब्रुबारी २०२३ रोजी 
३० नोव्हेंबर रोजी किंबा त्यापूर्वी. किंबा त्यापूबी. 
(घ) विद्यापीठाच्या शिफारशींनंतर लगतनंतरच्या वर्षाच्या ३१ जानेवारी १ एप्रिल २०२३ रोजी 
रोजी किंबा त्यापूबी. किंबा त्यापूर्वी. ”; 
(२) पोट-कलम (४) मधील, खंड (घ) नंतर, दुसऱ्या परंतुकाऐबजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात 
येईल :--- 


“ परंतु आणखी असे को, दिनांक २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी, नवीन अभ्यास 
पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्‍त तुकड्या किंबा सॅटेलाईट केंद्र सुरु करण्यासाठी परवानगी 
मागण्याचा अर्ज करण्याचा दिनांक वाढविण्याच्या दृष्टीने, खाली दिलेल्या तक्त्याच्या स्तंभ (२) मध्ये 
निनिदिष्ट केल्याप्रमाणे, पोट-कलम (४) च्या खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेला दिवस किंबा दिनांक हा, 
उक्त तक्त्याच्या स्तंभ (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे दिबस किंबा दिनांक म्हणून बाचण्यात येईल :-- 


तक्ता 
खंड विद्यमान तरतुदीमध्ये तरतूद केलेला २०२३-२४ या शैक्षणिक 
दिवस किंबा दिनांक बर्षासाठी तरतूद केलेला 
दिवस किंबा दिनांक 
(१) (२) (३) 
(क) STAT परबानगी मागितली असेल त्या वर्षाच्या अगोदरच्या वर्षाच्या १५ जानेवारी २०२३ 
सप्टेंबर महिन्याच्या शेबटच्या दिबसापूरबी. रोजी किंबा त्यापूर्वी. 
प्रकरण पाच 
संकीर्ण. 
सन २०२२ चा ९. (१) यशवंतराब चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, कनि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्‍्ञविद्यालय २०२२ चा 


महाराष्ट्र अध्यादेश (FANS) आणि महाराष्ट्र सार्बजनिक SMS (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आखा १३ 


क्रमांक १३ याचे आहे. 
ARE ग (२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या यशवंतराव १९८९ चा 
STINT. चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९, HT कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) महा. २०. 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीन्बये १९९७ चा 
अधिनियम, १९९७ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ या अधिनियमांच्या संबंधित TA महा. ३३ 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंबा कोणतीही कार्यबाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंबा २०१७ चा 
दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, उक्त अधिनियमांच्या संबंधित तरतुदींन्बये हा. ६. 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यबाही किंबा, यथार्स्थाते, काढलेली अधिसूचना किंबा दिलेला आदेश 


असल्याचे मानण्यात येईल. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


